माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयातील 
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा 
माहिती अधिकारी /वरिष्ठ उपसंपादक गट-अया 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ३० जून, 2023 


वाचा :- 9) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.टीआरएफ-२०००/प्र.क्र.०३/१२ दिनांक ०६/०८/२००२. 
२) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र. ३२/कार्या-१२, दिनांक ३० मे, २०२३ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ च्या कलम ४ (१) (२) व (३) नुसार माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालयातील 
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती) / जिल्हा माहिती अधिकारी / वरिष्ठ उपसंपादक गट-अ या संवर्गातील खाली 
नमूद केलेल्या अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना 


करण्यात येत आहे. 
अ.क्र नाव पदनाम व सध्याचे कार्यालय बदली नंतरचे पद व कार्यालय 
बित २ ३ शि कन 
णि श्री. प्रशांत दैठणकर जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, रत्नागिरी माहिती कार्यालय, बीड 
२ | श्रीमती. अर्चना दांभरकर | वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), | जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
मुख्यालय, मुंबई माहिती कार्यालय, पालघर 
३ | श्री. मनोज सानप जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, माहिती कार्यालय, ठाणे 
रायगड-अलिबाग 
४ | श्रीमती मनिषा पिंगळे वरिष्ठ सहायक संचालक जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
(प्रकाशने), मुंबई माहिती कार्यालय, 
रायगड - अलिबाग 
५ | श्री. विवेक खडसे जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय,वाशिम माहिती कार्यालय, उस्मानाबाद 
६ । श्रीमती वर्षा पाटोळे जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, सांगली माहिती कार्यालय, सातारा 
७ । श्री. हर्षवर्धन पवार जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, अमरावती माहिती कार्यालय, अकोला 
८ | at. मुकुंद चिलवंत जिल्हा माहिती अधिकारी, माहिती । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
केंद्र,औरंगाबाद माहिती कार्यालय, सिंधुदूर्ग 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ 


९ । श्री. प्रशांत सातपुते वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), | जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
म.प.कें.पणजी, गोवा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी 

| o श्री. सचिन अडसूळ जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा | जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, गडचिरोली माहिती कार्यालय, कोल्हापूर 

णि १ | श्री. मिलिंद दुसाने जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 
माहिती कार्यालय, अकोला माहिती कार्यालय, औरंगाबाद 

१२ श्रीमती संप्रदा बीडकर जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा । जिल्हा माहिती अधिकारी, जिल्हा 

माहिती कार्यालय, बीड माहिती कार्यालय, सांगली 


०२. 


05. 


Ov. 


०५. 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RIMA SUBHASH 


प्रत, 


. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 


वरील अधिकाऱ्यांना बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी दिनांक ३० जून, 2023 AA.) पासून त्यांच्या 
रकाना क्र.३ येथील पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये 
दर्शविलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होऊन आवश्‍यक अहवाल सर्व संबंधित कार्यालयांस तसेच शासनास विनाविलंब 
सादर करावा. 
तसेच उक्त बदलीच्या पार्श्वभूमीवर पद रिक्‍त राहत असल्यास प्रशासकीय अडचण होऊ नये याकरीता 
सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.२०८/कार्या-१२ दिनांक ०५ सप्टेंबर, 
२०१८ मधील तरतूदीनुसार अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी. 

हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची बदलीनंतरच्या पदस्थापनेत बदल 
करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही व त्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारे दबाव 
आणल्यास संबंधित अधिकाऱ्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगाची कारवाई 
करण्यात येईल. 
सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१९०२२१०६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


Digitally signed by RIMA SUBHASH DUTTAROY 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4,20=487393c812e4 
d4d99b40a7d635, postalCode=400032, st: 


Me 
D ) U TI ] AROY serial INumber=B81 3A4CECE1744D0527A20F20D15FC2FFC7D4457A8 


२. प्रधान सचिव (मा.व ज.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व परिक्षा), मुंबई, नागपूर, 


Rs 


. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


‘AE2120E0D35781B42C049C, cn=RIMA SUBHASH DUTTAROY 
2023.06.30 19:05:10 +05'30' 


(रिमा दत्तरॉय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
. संचालक (माहिती), मराठवाडा विभाग, औरंगाबाद, 


सर्व विभागीय उपसंचालक (माहिती), 


qo, उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


1c98e63a7a73c63e1 d078da4c3c899b4307a07 
hi 


शासन आदेश क्रमांकः मावज-२०२३/प्र.क्र.९४/३४-अ 


११. जिल्हा माहिती अधिकारी, बीड, पालघर, ठाणे, रायगड, उस्मानाबाद, सातारा, अकोला, सिंधुदुर्ग, 
रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, म.प.कें, गोवा. 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड, पाळघर, ठाणे, रायगड, उस्मानाबाद, सातारा, अकोला, सिंधुदुर्ग, 
रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, औरंगाबाद, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, म.प.केंद्र, गोवा. 

१३. संबंधित अधिकारी (मा.व ज. मार्फत), 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग / का.३४, निवड नस्ती (का.३४-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


